सोलापूर जिल्ह्यातील दक्षिण सोलापूर व 
अक्कलकोट तालुक्‍यातील सोलापूर होटगी औज 
तिलाटी स्टेशन फाटा इंगळगी ते जेऊर रस्ता 
राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१०१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ११ जुले, २०१९. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मुअ(पुणे/का-२/रेशा/४९/१४५४/२०१९, दि. ०८/०३/२०१९. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रांन्वये 
सोलापूर जिल्ह्यातील दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट तालुक्‍यातील सोलापूर होटगी औज तिलाटी 
स्टेशन फाटा इंगळगी ते जेऊर रस्ता राज्यमार्ग म्हणून दर्जोत्रत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर 
केलेला आहे. 

सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या तसेच रस्त्याचा एकुण 
होणारा वापर विचारात घेता सदर रस्ता राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 
होते. 
शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन 

सोलापूर जिल्ह्यातील खालील रस्ता राज्यमार्ग म्हणून SUA करण्यात येत आहेत. 


समाविष्ठ । साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत | दर्जोन्नती 
अ.क्र. | प्रस्तावित रस्त्याचे नांव | रस्त्यांचा व करावयाची | नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण क्रमांक/ 
लांबी । नामाभिधान 


हि सोलापूर होटगी औज । प्रमुख जिल्हा | ०/०० ते २८/००|, ३५.०० । राज्यमार्ग- 
तिलाटी स्टेशन फाटा ।मार्ग- ४५ २८.०० कि.मी. | कि.मी. | ३९६ 

इंगळगी ते जेऊर रस्ता । ग्रामीण मार्ग- | ०/०० ते ७/०० 
१३९ ७.०० कि.मी. 


एकूण ३५.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१०१/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सोलापूर जिल्ह्यातील राज्यमार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३५.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१९७२.१९ + 34.00) 
म्हणजेच २००७.१९ कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २८.०० 
कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (३८६३.३७५- २८.००) म्हणजेच ३८३५.३७५ कि.मी. इतकी तसेच 
ग्रामीण मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६९२८.२३- 
७.००) म्हणजेच ६९२१.२३ कि.मी. इतकी होईल. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१११३००१४९४१८ असा 
आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakt i 
Prashant a labios aca 
Department, postalCode=400032, st=Maharash 
ie me 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1 e3bf66db1d526143e814db5f8 
Vi n aya kra 0 Pati | 505422af66a5628314537 Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2019.07.11 13:10:23 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,सोलापूर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सोलापूर(यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


& 


S 


S 


) 
) 
) 
8) 


पृष्ठ २ पैकी 2 


